सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र 
राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे टेलर मेड 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०८/कौशल्य-२, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५),४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा रोड,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: 
१) शिक्षण व सेवा योजन विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सएम ७३८६/५३२१६/९०१/ 
तांशि-४,दि. ०६ मार्च, १९८६ 
२) शिक्षण व सेवा योजन विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सएम ७३८६/५३२१६/९०१/ 
तांशि-४,दि. १५ ऑक्टोबर, १९८६ 
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 
४) शासन पत्र क्रआयटीआय-२०२०/प्र.क्र.९८/व्यशि-३,दि.२० जुलै,२०२०. 
५) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२१/ 
प्र.क्र.१०/कौडाल्य-२, दि.११ फेब्रुवारी, २०२१ 
६) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे पत्र क्र.मराकौविमं/का-१/मान्यता/ 
२०२१/३२०५,३२०६, ३२०७, ३२०८, ३२०९,३२११,३२१२,३२१३,३२१४ व ३२१५ 
दि.१० ऑगस्ट,२०२१. 
प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा 
विचार करता अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यांसाठी (ऑॅड-ऑन कोर्सेस) कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन 
अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने 
SMA असणा-या व्यवसाय शिक्षणाची गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण 
मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ) स्थापना झाली. या 
मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या उदिष्टपूर्तीसाठी व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०८/कौशल्य-२, 


चालविण्यात येतात. औद्योगिककरणातील वाढ,बदलते dasamsa व आर्थिक 
बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ करुन 
सद्यस्थितीत मंडळामार्फत २८ गटातील ६ महिने,१ वर्ष, व २ वर्ष कालावधीचे saps व 
पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्र राज्य कौठल्य विकास मंडळाची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध 
नामांकित संस्थांसमवेत टेलर मेड अभ्यासक्रम राबविण्यास संदर्भाधीन क्र.४ येथील पत्रान्वये 
मान्यता देण्यात आली. नाविन्यपूर्ण,उद्योग AAW, HCY अनुरूप, व्यवसायाभिमुख टेलर 
मेड अभ्यासक्रम राबविण्याकरिता इच्छुक नोंदणीकृत संस्था/व्यवस्थपनां यांनी त्यांचेकडीळल 
अभ्यासक्रम मंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर केलेले आहेत. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास मंडळामार्फत विविध संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची नियमानुसार 
तपासणी व छाननी करुन पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ६ येथील 
पत्रान्वये सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य 
कौडाल्य विकास मंडळाचे टेलर मेड अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ पासून महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळाचे टेलर मेड 
अभ्यासक्रम नविन संस्थेत नवीन/अधिकच्या तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर सुरु 
करण्यास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

खाजगी शौक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या दस्तावेजांची छाननी 
करून त्यानुसार आवश्यक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्र राज्य कौडल्य 
विकास मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य विकास मंडळ यांच्याकडून शिफारशी करण्यात आल्या आहेत, त्या संस्थेचा 
तपशील सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये जोडले आहे. 
अटीव शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांना शासन, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौठल्य विकास मंडळ 
तसेच ,संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी 
निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 

२. ज्या संस्थाना मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी तात्पुरती मान्यता देण्यात आलेले 
आहे अशा संस्थांनी अभ्यासक्रमांसाठी आवश्‍यक त्या सर्व पायाभुत सुविधांची जसे 
हत्यारे, यंत्रसामुग्री, साधनसामुग्री आणि फनिचर्स, विहित शैक्षणिक अर्हतेचे शिक्षक, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०८/कौशल्य-२, 


शिक्षकेतर कर्मचारी नेमणूक करणे, जागा इत्यादीची पूर्ण पूर्तता एक महिन्यात करणे 
आवश्यक आहे. 


. ज्या संस्थां पायाभुत सुविधांची व इतर बाबींची पुर्ण पुर्तता करतील, अशा संस्थांना 


विहित मुदतीत संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी 
यांच्याकडे मान्यतेचे आदेश निर्गमीत झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत 
दिलेल्या नमुन्यात अर्ज (नमुना माहितीपुस्तिकेत) सादर करणे बंधनकारक राहील. 


. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांच्याकडे ज्या संस्थाचे पायाभूत सुविधा 


पूर्ण पूर्तता झाल्याबाबतचे अर्ज विहित मुदतीत प्राप्त होतील अशा संस्थांचे जिल्हा 
स्तरावरील समितीमार्फत निरिक्षण/तपासणी करण्यात येईल, यासाठी संबंधीत 
संस्थेने छाननी तक्त्यात दिल्याप्रमाणे सर्व बाबींचा तपशिळ समितीसमोर 
तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 


. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी संस्थांना,ज्या 


जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात येईल 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल 
आढळल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल. 


. संस्थांना अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर 


केलेल्या दस्ताऐवजामधील एकुण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या 
आधारे देण्यात आलेली आहे. तथापि अभ्यासक्रमासाठीचे पायाभूत सुविधांचे 
निरीक्षणादरम्यान त्या अभ्यासक्रमासाठी आव्यक असलेली जागा ही थिअरीसाठी 
किमान २०० चौ.फुटाची १ वर्ग खोली व प्रात्याक्षिकासाठी १ अथवा जास्तीत जास्त २ 
खोल्यांमध्ये असणे आवश्‍यक आहे अन्यथा अशा संस्थेतील अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी 
प्रवेशास मान्यता देण्यात येणार नाही. 


. विहित आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची तसेच इतर बाबींची पूर्ण पूर्तता करीत 


असलेल्या संस्थांनाच महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत विद्यार्थी प्रवेशा 
करणेसाठीची मान्यता प्रदान करण्यात येईल. 


. मान्य अभ्यासक्रमांच्या नवीन/अधिकच्या तुकड्या सुरु करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित 


तत्वावर मान्यता दिली असली तरीही,भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा 
आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा 
लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 


. ज्या संस्थांना अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी मान्यता मंडळामार्फत प्रदान करण्यांत 


SSA आहे, त्या संस्थांना मंडळाकडुन विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता 
मिळाल्याशिवाय संबंधीत संस्थांना अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी प्रवेश करता येणार नाही. 
जर संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेशा 
केल्यास,किंवा मंजुरी पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेशा ग्राहय धरण्यात येणार 
नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात कृषि, wy व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०८/कौशल्य-२, 


विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन करणे आणि 
अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध अधिनियम,२०१३” लागू राहील. 

१०. सदर अभ्यासक्रमांना स्वंयअर्थसहाय्यहित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व 
तद्‌्अनुषंगीक बाबींची जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची 
कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही. 

११, संबंधित अर्ज केलेल्या संस्थांचे प्राप्त नस्तीमधील / प्रस्तावामध्ये अभिलेख्यानुसार 
तात्पुरती मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ 
बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित संस्थेतेतील अभ्यासक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द 
करण्यात येईल आणि sar दोषी संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. 

१२. भविष्यात सदरचे अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत,किंवा त्यात काही बदल करण्याबाबत 
शासनाने निर्णय घेतल्यास तो विनाअट,विनाविलंब संस्थेने अंमलात आणणे आवइयक 
राहील. 

१३. अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकड्यांमधील प्रवेशाकरिता ,शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 

सामाजिक समांतर/आरक्षण व इतर नियमांचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करावे व 

गुणानुक्रमे प्रवेशा देण्यात यावेत. 

.“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले व्यवसाय अभ्यासक्रम” अज्ञा सूचना 
फलक संस्थांनी cat भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर 
अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात 
यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा 
तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौडल्य विकास 
संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थांनी अशा प्रकारे नावात बदल करून 
सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संबंधीत 
संस्थेने पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये 
संस्थेचे जुने नाव व सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमुद करणे बंधनकारक राहील. 

१५. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी,२०१३ अन्वये आवश्‍यक ती अनामत रक्‍कम 
रोखीने चलनाद्वारे अथवा बॅक गॅँरटीच्या स्वरुपात संबधीत संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 

१६. सोबतच्या प्रपत्र -अ मधील संस्थांना देण्यात आलेली शासनाची मान्यता ही तात्पुरता 
स्वरुपाची असून जिल्हा स्तरीय समितीमार्फत प्रत्यक्ष तपासणी करून सादर केलेल्या 
अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत प्रवेश मान्यता व संलग्नता 
बाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल . 

१७. शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सोबतच्या प्रपत्रात ज्या संस्थांना मान्यता देण्यात आली 
आहे. अऱ्या संस्थांनी संस्थेसाठी मंजूर अभ्यासक्रमांच्या मानकानुसार आवश्‍यक असलेल्या 
सर्व पायाभूत सुविधा (जसे यंत्र व साधनसामुग्री,जागा,कर्मचारी वृंद व इतर सुविधा) एक 


१ 


oe 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०२१/प्र.क्र.१०८/कौशल्य-२, 


महिन्याच्या आत उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.व तसे पत्र/अर्ज (नमुना माहिती 
पुस्तिकेनुसा)ी आणि अनामत रक्कमेचे चलन जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावे. सदरची मान्यता ही दोन वर्षापर्यंत वैध 
राहील. 

१८. शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रपत्र “अ” मध्ये मान्यता दिलेल्या किती संस्थांनी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरू केले, याबाबत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशित विद्यार्थी संख्या 
याबाबतची माहिती अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळ यांनी शासनास दोन 
महिन्यात सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥0/७५9॥॥9.90४.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०८२३१२१०३२३६०३ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Dr Suvarna DA ca यत या तील 


postalCode=400 
2.5.4.20=cdf8435b141 1 3ef43d22f63f448b2db4109f1aa98eda 


Siddharth Kharat पप" 
(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.मंत्री (कौ.वि.,रो.व उ.)यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२.मा.राज्यमंत्री (कौ.वि.,रो.व उ.)यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३.मा.प्रधान सचिव, Geter विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे वरीष्ठ स्वीय 
सहाय्यक 
४.संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य मुंबई- १ 
५.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ,मुंबई -५१ 
६.सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर ( महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास मंडळ यांच्या मार्फत 
७.संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, (महाराष्ट्र राज्य कौडल्य विकास 
मंडळ यांच्या मार्फत) 
८.संबंधित संस्था (महाराष्ट्र राज्य Garey विकास मंडळ यांच्या मार्फत) 
९.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


सन 2029-22 करीता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचे टेलर मेड अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता 


दिलेल्या संस्थांची यादी 
प्रपत्र अ 
अनु.क्र संस्थेचे नाव अभ्यासक्रम मागणी केलेल्या अभ्यासक्रमाचा | तुकडी 
walle संख्या 
[a] २ ३ शिका ५ 
| २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट  । ॥॥5850-।150-२४ । सर्टिफाइड प्रोफेडानलप्रोग्राम ।४ 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन bar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४ ,नेरूळ MSBSD-ISC-24 । डिप्लोमा इन Hart डिसाइनिंग | 2 
ee धव भाय वाया ॥॥5851-।5$0-२६ । एंडव्हान्स डिप्ळोमा इन फेडान पिं १ 
एफ डी. कोथरूड,पुणे. achat 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळ प्रोग्राम ।3 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२८ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 
डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२९ । एंडव्हान्स डिप्लोमा इन ८ 
इंटिरियर डिसाइनिंग 
२ २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28 । सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 2 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन ar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४,नेरूळ (वेस्ट) | MSBSD-ISC-24 | डिप्लोमा इन baa डिसाइनिंग | 2 
नवी मुंबई,आय एन आय एफ डी. । ॥॥58590-।50-२६ । ऐंडव्हान्स डिप्लोमा इन HAM ॥. 
वाशी, नवी मुंबई. डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२८ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 
डिसाइनिंग 
॥॥5851)-।50-२९ । एंडव्हान्स डिप्लोमा इन किं 
इंटिरियर डिसाइनिंग 
३ २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBS-ISC-28 सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 3 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन ar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४ ,नेरूळ (वेस्ट) | ॥॥5850-150-२५ | डिप्लोमा इन heresy | ३ 
नवी मुंबई,आय एन आय एफ डी ।॥85890-150-२६ | ऐंडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅडन | 2 
कोंढवा, पुणे. डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२८ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-28 । एंडव्हान्स डिप्लोमा इन ial 


इंटिरियर डिसाइनिंग 


8 29 सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28 । सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम गि 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन har डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४,नेरूळ (वेस्ट) | ॥॥७8570-150-२५ । डिप्लोमा इन फॅशन डिसाइनिंग ७ 
नवी मुंबई, आय एन आय एफ डी. । MSBSD-ISC-2g | ऐंडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅडान ।४ 
कोरेगाव पार्क, पुणे. डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 । सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम (al 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-2¢ । डिप्लोमा इन इंटिरियर णं 
डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२९ । ऐएंडव्हान्स डिप्लोमा इन ४ 
इंटिरियर डिसाइनिंग 
षु २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28 । सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 2 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन ar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४ ,नेरूळ MSBSD-ISC-24 । डिप्लोमा इन thas डिसाइनिंग "ल. "| 
(वेस्ट) नवी मुंबई, आय एन आय  । MSBSD-ISC-20 | सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम ।२ 
एफ डी ,कोल्हापुर. इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-2¢ । डिप्लोमा इन इंटिरियर शि 
डिसाइनिंग 
६ २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28 । सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 2 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन ar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४ ,नेरूळ MSBSD-ISC-24 । डिप्लोमा इन फेडठान डिसाइनिंग nl 
(वेस्ट) नवी मुबई , आय एन आय  ।॥॥5890-150-२६ | ऐंडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅडान | 2 
एफ डी , पिंपरी चिंचवड, पुणे. डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-2¢ । डिप्लोमा इन इंटिरियर कशि 
डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२९ । एंडव्हान्स डिप्लोमा इन २ 
इंटिरियर डिसाइनिंग 
9 29 सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-SC-28 सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 2 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन ar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४,नेरूळ 
(वेस्ट) नवी मुबई ,आय एन आय । MSBSD-ISC-24_ | डिप्लोमा इन फॅशन डिसाइनिंग | 2 
एफ डी. जिल्हा -जळगांव. MSBSD-ISC-2 । एंडव्हान्स डिप्ळोमा इन HAI ॥ 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२८ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 


डिसाइनिंग 


MSBSD-ISC-28 


एंडव्हान्स डिप्लोमा इन 


इंटिरियर डिसाइनिंग 
८ २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28 । सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 2 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन har डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४ ,नेरूळ 
(वेस्ट) नवी मुंबई , आय एन आय | MSBSD-ISC-24_ | डिप्लोमा इन फॅशन डिसाइनिंग | 2 
एफ St, बांद्रा. ॥॥5851)-150-२६ । एंडव्हान्स डिप्ळोमा इन HAI | 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-2¢ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 
डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२९ । एंडव्हान्स डिप्लोमा इन 1 
इंटिरियर डिसाइनिंग 
९ २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28 । सर्टिफाइड प्रोफेडानल प्रोग्राम | 2 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन ar डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४,नेरूळ 
(वेस्ट) नवी मुंबई , अनंता एज्युकेट | MSBSD-ISC-24 | डिप्लोमा इन फॅशन डिसाइनिंग | 2 
इंडिया, न्यु. पनवेल MSBSD-ISC-2 | एंडव्हान्स डिप्ळोमा इन HAI hae) 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२८ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-28 । ऐंडव्हान्स डिप्लोमा इन ॥॥ 
इंटिरियर डिसाइनिंग 
। ० २१ सेन्चुरी ट्रेनिंग इन्स्टिटयुट MSBSD-ISC-28_ | सर्टिफाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम ।२ 
प्रा.लि.रूम नंबर ८०१, पामबीच इन har डिसाइनिंग 
रेसिडेन्सी, सेक्टर-४ ,नेरूळ 
(वेस्ट) नवी मुंबई ,आय एन आय । MSBSD-ISC-24_ | डिप्लोमा इन फॅशन डिसाइनिंग | 2 
एफ डी , अंधेरी ( वेस्ट ) ॥॥5850-150-२६ । ऐंडव्हान्स डिप्लोमा इन फॅशन | 
डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-29 | सर्टिफाइड प्रोफेडानळप्रोग्रा ।२ 
इन इंटिरियर डिसाइनिंग 
MSBSD-ISC-2¢ । डिप्लोमा इन इंटिरियर २ 
डिसाइनिंग 
॥॥5851)-150-२९ । ऐएंडव्हान्स डिप्लोमा इन णि 


इंटिरियर डिसाइनिंग 


